अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरी “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षा कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- इएसटी-१०२२/प्र.क्र.१७/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
६ वा मजला, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा:- नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक: नामनि-१२१८/प्र.क्र.५/ 
का.१४२७, दिनांक १२/२/२०१९. 


कार्यालयीन sea : 


नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 


आस्थापनेवरील “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील 
पदावर एकूण ३१ उमेदवारांची दोन वर्षे परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
सदर आदेशात नमूद अटी व शर्ती नुसार, संबंधित उमेदवारांनी दोन वर्षांच्या कालावधीत विहित 


विभागीय परीक्षा (जर काही असल्यास) आणि संगणक हाताळणी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 
होते. तसेच, हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून सूट मिळणे आवश्‍यक होते. 
तसेच सदरहु दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा अधिकाऱ्यांनी जर रजा उपभोगलेली 


असेल; तर त्या रजेच्या कालावधीएवढा परिविक्षा काळावधी शासन परिपत्रक क्र.५३४६/४६, 
दिनांक २६ ऑगस्ट, १९५२ नुसार वाढविणे आवश्‍यक आहे. 


२. नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन आदेशान्वये नियुक्‍ती दिलेल्या एकूण ३१ उमेदवारांपैंकी 
२९ उमेदवारांनी “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या पदावरील 
नियुक्‍ती स्विकारली आहे. नियुक्‍ती स्विकारलेल्या सदर २९ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीत उपभोगलेल्या रजा आणि परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्यक 


असणाऱ्या बाबी विचारात घेता, खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्यानुसार त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत असून, 


त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक ६ मध्ये नमूद करण्यात आला 
आहे:- 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२२/प्र.क्र.१७/का.१४२७ 


अ.क्र. परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचे नियुक्‍ती दिनांक। परिविक्षाधीन | परिविक्षा पंशोधन अधिकारी/ 
नांव कालावधीत । कालावधी सांख्यिकी 
उपभोगलेल्या | संपुष्टात अधिकारी 
र्जा आल्याचा पदावरील सेवा 
दिनांक (म.नं) | नियमितपणे चालू 
ठेवण्याचा दिनांक 
Ea 2 3 pk | 4 द 
| श्री. अतुल राजाराम | ११/३/२०१९ शि २१/३/२०२१ २२/०३/२०२१ 
चव्हाण 
2 श्रीमती रुचिता मंगेश | १६/२/२०१९ १६ 3/3/2024 83/3/2024 
पंगेरकर 
3 श्री.वेभव year carga । 99/3/2098 निरंक = 90/3/2029 99/3/2029 
४ श्री.उदय हिम्मतराव | 29/2/2098 ०३ १/३/२०२१ २/३/२०२१ 
पवार 
५ श्रीमती स्वाती अशोक | 92/3/2098 319 १७/४/२०२१ १८/४/२०२१ 
मुसळे 
६ | श्रीमती अपर्णा राजेंद्र | १८/२/२०१९ शि २७/२/२०२१ २८/२/२०२१ 
गुरव 
७  श्री.सुचित रामचंद्र वंजारे | 99/3/2098 ५५ ४/५/२०२१ ५/५/२०२१ 
८ श्रीमती सारिका | १६/२/२०१९ १४ १/३/२०२१ २/३/२०२१ 
मि.जाधव 
९ | श्रीमती भाग्यश्री सुदाम | १५/२/२०१९ १५ १/३/२०२१ २/३/२०२१ 
इथापे 
शं श्रीमती शहालाका सुर्यकांत | २२/२/२०१९ २९  /२२/३/२०२१  (२३/३/२०२१ 
सुर्यवंशी 
गि श्रीमती मोनिका सुरेश | २७/२/२०१९ २८ २६/३/२०२१ RW/3/2029 
रोकडे 
१२ | श्री. निखीळ गजानंद | १४/२/२०१९ निरंक ।१३/२/२०२१ १४/२/२०२१ 
बासटवार 
१३ | श्रीमती श्वेता बबन झंजाड | 26/2/2098 २२ १९/३/२०२१ २०/३/२०२१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०२२/प्र.क्र.१७/का.१४२७ 


१४ श्री. सांबन्ना मुत्यम | १४/२/२०१९ १४ २७/२/२०२१ २८/२/२०२१ 
रचावाड 

१५ | श्रीमती शितल | ५/३/२०१९ २२ २६/३/२०२१ २७/३/२०२१ 
दिलीपराव अस्वले 

१६  श्री.श्रीकांत नागोराव | 9/3/2098 ४४ १३/४/२०२१ १४/४/२०२१ 
जावरकर 

१७ | श्री.विनोद गुरुदास | २१/२/२०१९ निरंक ।?२०/२/२०२१ R9/2/2029 
धनगर 

१८ | श्रीमती निलम पोपट माने | १५/२/२०१९ निरंक  ।१४/२/२०२१ १५/२/२०२१ 

१९ | श्रीमती उल्का कुमार | 4/3/2098 २५ २९/३/२०२१ ३०/३/२०२१ 
लोखंडे 

२० | श्री.संग्राम जगन्नाथ पवार | २०/२/२०१९ निरंक ।१९/२/२०२१ २०/२/२०२१ 

२१ | श्रीमती dant भरत | २५/२/२०१९ i 4 ६/३/२०२१ (9/3/2029 
मळेकर 

२२ | श्रीमती पूजा संदिप | २०/२/२०१९ ३९ 30/3/2029  8३१/३/२०२१ 
पाटील 

23 | श्रीमती रागिणी | 9/3/2098 23 23/3/2029 28/3/2024 
गुणवंतराव लांजेवार 

२४ | श्रीमती बबीता देविदास | १/३/२०१९ १९ १९/३/२०२१ २०/३/२०२१ 
सोनावणे (बबीता अर्जून 
चव्हाण) 

२५ | श्रीमती रुपाळी मनोहर | १/३/२०१९ ५४ २३/३/२०२१ २४/३/२०२१ 
कुकडकर 

२६ | श्री.रुपेडाकुमार भुरदास | १४/२/२०१९ निरंक ।१३/२/२०२१ १४/२/२०२१ 
राऊत 

२७ श्री.रमेश सन्यासी पेरगु | १५/२/२०१९ निरंक ।१४/२/२०२१ १५/२/२०२१ 

२८ श्री मनोज बबन | २२/२/२०१९ १०९ १०/६/२०२१ ११/६/२०२१ 
सयाजीराव 

२९ श्री. सुभाष शांकरराव | 26/2/2098 निरंक  7२५/२/२०२१ २६/२/२०२१ 
कुमरे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२२/प्र.क्र.१७/का.१४२७ 


वि 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 


दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सदर 


कार्यालयीन आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


&. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर कार्यालयीन 


आदेशा उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२९११४४३०८६१६ असा आहे. 


हा कार्यालयीन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


P RA KA S H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f90259e87b0960801 edc01f52214ff1b58c7e3c653fb93bef856fb9 

2941b9d7, 
pseudonym=9BF6D0531 D2000AFE303DD6B121929E620415491, 
serialNumber=77E1EBA3AEC9A0675410DB6FA1A645387767189322F02B9 
4733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2022.09.16 17:53:31 +05'30' 

(प्र. ब. घाडगे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण विभाग, 


नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 


. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई/ 


नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 


. संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
& 
रे 


निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


